Zz उप निरीक्षक पदी निवड झालेल्या 
उमेदवारांच्या प्रशिक्षणास मुदतवाढ देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन, 
ह विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : गीएसबी-०३१०/प्र.क्र.६२६/पोल-५ अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ८ ऑक्टोबर २०१० 


: शासन परिपत्रक : 
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाःआर्फत पोलीस उपनिरीक्षक (महिला व पुरुष बिनहत्यारी) 
यांचे ५०% पदे सरळसेवा (ना्मनिर्देशनाने) भरतीने भरण्यात येत असून, या पदो नियुक्तीसाठी 
शिफारस झालेल्या उमेदवारांना महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक येथे १२ महिन्यांच्या प्राशक्षणासाठी 
पार्ठवण्यःत येते. काही उमेदवार विविध कारणांमुळे प्रशिक्षणासाठी मुदतवाढ देण्याबाबत शासन, 
पोलीस महासंचालक यांच्याकडे बिनंती अर्ज पाठवित असतात. प्रशिक्षणास मुदतवाढ देण्यासाठी प्राप्त 
अर्जांवर नर्णय घेण्यासाठी कोणतीही मार्गदर्शक तत्त्वे नसल्याने अशा अर्जांवर निर्णय घेताना अडचणी 
निर्माण होतात. हे लक्षात घेऊन प्रशिक्षणा मुदतवाढ देण्याबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे ठर्रवण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. विविध carts पाठविण्यात आलेल्या मुदतवाढीच्या विनंती अर्जांवर 
एकत्रित कार्यबाही करण्याच्या दृष्टीने aga असावी म्हणून खालीप्रमाणे मार्गदर्शक तत्त्वे 
ठर्गवण्याचा शासनाने निर्णय घेतला आहे. 
(अ) पोलीस उपनिरीक्षक मुख्य परीक्षा २००७ मध्ये निवड झालेल्य! ब त्यापुढे पोलीस उ्पानरीक्षक 
।गुरुष ज्र महिला) मुख्य परीक्षेतून निवड होणाऱ्या उमेदवारांना प्रशिक्षणास पाठविण्याच्या आदेशात 
असं स्पष्ट नमूद करण्यात यावे की, उमेदवारांना प्रशिक्षणाच्या मुदतवाढी संदर्भात विनंती अर्ज 
करावयाचे झाल्यास ते केबळ संचालक, -हाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक यांच्याकडेच पाठविण्यात 
यावेत. शासनाकडे अथवा पोलीस महासंचालकांकडे प्राप्त झालेले मुदतवाढीचे अर्ज विचारात घेतले 
जाणार नाहीत. | ; | 
(ब) उमेदवारांच्या प्रशक्षणासाठीच्या आःशात असेही नमूद करण्यात यावे की, केवळ खालोल तीन 
कारणांमुळे प्रशिक्षणास मुदतवाढ दे ग्याबाबत विचार करण्यात येईल. इतर कारणांसाठं मुदतवाढ 
दिली जाणार नाही. 
(१) स्त्री उमेदवारांच्या बाबतीत त्या गरो«र असल्यास व तसे वैद्यकिय प्रमाणपत्र त्यांनी सादर कल्यास 
मृदतवाढीबाबत विचार करण्यात येईल 
(२) उमेदवार स्वतः आजारी असल्याबाअत ब त्यास किमान एक महिना रुग्णालयात आंतररुग्ण म्हणून 
रहावे लागत असल्याचे "जिल्हा शज्य चिकित्सक" यांनी प्रमाणित केलेल्या प्रमाणपत्रासह 
उमेदवारांनी अर्ज केल्यास मुदतवाढीबाबत विचार करण्यात येईल. 


(3) उमेदवार महाराष्ट्र लोकसेबा आयोग किंबा केंद्रीय tae sar आयोगाची ya परीक्षा उत्तीर्ण झाला 
असेल तर तशा आशयाच्या पुराव्यासह प्रशिक्षणास मुदतवाढीसाठी अर्ज केल्यास, मुदतवाढ 
देण्याबाबत विचार करण्यात येईल. 

वरील कारणास्तव प्रशिक्षणासाठी मुदतवाढ देण्याबाबतचे निर्णय संचालक, महाराष्ट्र 

a अकादमी, नाशिक यांच्या स्तरावर घेण्यात येतील ब सदर निर्णय अंतिम राहिल. प्रशिक्षण 

मु श्‍तवाढीच्या अर्जावरील निर्णय, असा अर्ज प्राप्त झाल्यापासून दहा दिवसाच्या आत संबंधित 

उमेदवारांस संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक कळवतील. 

बरील तीन कारणांव्यतिरिकक्‍्त अन्य कोपत्याही कारणास्तब आलेल्या विनंत्या 

नाकारल्यास, त्याबाबत पोलीस महासंचालक, शासन अथवा मंत्री महोदयांकडे केलेले अपील विचारात 


Abd 


घेण्यात येणार नाही. 
श्‌ सदर परिपत्रक पोलीस महासंचालक ae कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील सर्व 
* 'यलियांच्या निदर्शनास आणण्यात यावे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या नावाने व आदेशानुसार 


यश — 
( सदानंद जाधव ) 
शासनाचे उपसचिव, गृह विभाग. 


प्रात. 
(१) पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबइ 
(२) अपर पोलीस महासंचालक, प्रशिक्षण ब खास पधके, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
(३) संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकादमी, नाशिक. 
(४) सर्व विभागीय पोलीस आयुक्‍त 
(८) सवं पोलीस भधिक्षक 
(६) समादेशक, राज्य राखीव पोलीस बल, मुंबई. 
(७) आयुक्त, राज्य गुप्तवार्ता विभाग, मुंबई 
(८) निवड नस्ती / पोल-५अ 


